श्रीम.गीता साखरे, तालुका क्रीडा 
अधिकारी, इंदापूर जि.पुणे यांच्या 
बदलीबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः UHI १३२३/प्र.क्र.७२/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ ऑगस्ट, २०२३ 
शासन आदेशा - 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱया विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतूदीनुसार खाली नमूद 
केलेल्या तालुका क्रीडा अधिकारी यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ-४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे - 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
शि श्रीम.गीता साखरे । तालुका क्रीडा अधिकारी, | तालुका क्रीडा अधिकारी, पैठण 
इंदापूर जि.पुणे जि.छत्रपती संभाजीनगर या रिक्‍त 
जागी 


२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व बदली झालेले 
कर्मचारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील याची खातरजमा करावी व 
याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

३. तालुका क्रीडा अधिकारी, इंदापूर जि.पुणे या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री.आमसिद्ध 
सोलनकर, तालुका क्रीडा अधिकारी, आंबेगाव जि.पुणे यांच्याकडे सोपविण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८२३१८०२१७५४२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DNYANESHWA _ ४५७ 


ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=190ce31a764c50caee9al 1b81ac560fcOd85bb0eb 


R A A R A | 377f46c4fc0040aae47135, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=05AE420767 1 9DOFCESDC8ACF3A44FBASO8 
19DD0D088B25A2D0D7CDE0256A48B0, 
AV H A D cn=DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD 
Date: 2023.08.23 18:22:04 +05'30! 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२) संबंधित उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, 


शासन आदेशा क्रमांकः संक्रीआ १३२३/प्र.क्र.७२/क्रीयुसे-२ 


३) संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी, 
४) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
५) संबंधित अधिकारी (संचाळनाळयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी 
१. मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे खाजगी सचिव, 
२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
3. कार्यासन अधिकारी (क्रीयुसे -१/३), 
४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


